शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- 
पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, 
दिनांक १०.०७.२०१७, यामध्ये 
आणखी सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : विनियो-०६१७/प्र.क्र.३५९/ पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : १७ फेब्रुवारी २०१८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक पीडब्ल्युएफ-०६१७/ प्र.क्र.३५९/पोल- 
दिनांक १०.०७.२०१७. 

२) शासन शुध्दिपत्र, गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, 
दिनांक २४.०१.२०१८. 


शुध्दिपत्र.- 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक पीडब्ल्युएफ-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, दिनांक 
१०.०७.२०१७, यामधील पहिल्या परिच्छेदातील तक्त्यातील स्तंभ (2) मधील,-- 


|. अ.क्र. १ मधील नोंदीतील “(२००५ ०२६६)” या मजकुराऐवजी “(२०५५ ०२६६)” हा 
मजकूर वाचण्यात यावा; 


॥. अ.क्र. २ मधील नोंदीतीळ “(२००५ ०२७५)” या मजकुराऐवजी “(२०५५ ०२७५) हा 
मजकूर वाचण्यात यावा; 


॥. अ.क्र. ३ मधील नोंदीतील “(२००५ ०२८४)” या मजकुराऐवजी “(२०५५ ०२८४)” हा 
मजकूर वाचण्यात यावा; 


॥/. अ.क्र. ४ मधील नोंदीतील “(२००५ ०२९३)” या मजकुराऐवजी “(२०५५ ०२९३)” हा 
मजकूर वाचण्यात यावा. 


२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०१८०२१७१७४६०७९५२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2 gitally signed by Swapnil Gopal 
DN: IN, hi hy 
Swapnil Sn aie 
t=Maharasht 
5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9 
| B b876d443b2654088832e43dcad: 
Opal Borse 2 
Di 2018.02.17 17:47:11 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः विनियो-०६१७/प्र.क्र.३५९/ पोल-७ 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


